Non-Creamy Layer प्रमाणपत्र / जात 
प्रमाणपत्र / दिव्यांग प्रमाणपत्र या आधारे प्रवेशित 
झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संबंधित प्रमाणपत्रे 
सार्वजनिक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१९/संक्र.४६०/ई-४०९५२०५/प्र.क्र.१८८/मावक 
मादाम कामा मार्ग, हुत्मामा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२०. 


शासन परिपत्रक :- 

Save Merit Foundation, नागपूर या संघटनेने विविध मुद्याबाबत दिलेल्या निवेदनावर मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १४.०७.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर संघटनेने 5680 / OBC 
आणि EWS अंतर्गत Non-Creamy Layer चे प्रमाणपत्र खोटी माहिती देऊन प्राप्त करण्यात येत असल्याचे 
निदर्शनास आणले असुन. त्याकरीता उत्पन्न प्रमाणपत्र / जात प्रमाणपत्र सार्वजनिक करण्यात यावी अशी 
मागणी केली आहे. 


सबब, Non-Creamy Layer प्रमाणपत्र / जात प्रमाणपत्र / दिव्यांग प्रमाणपत्र या आधारे प्रवेशित 
झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संबंधित प्रमाणपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत तसेच बोगस प्रमाणपत्र सादर 
करणाऱ्यांवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्र. सीबीसी- 
२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दिनांक २५.०३.२०१३ अन्वये नियमानुसार कडक कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२००११५१६१३०८२०२२ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Bhaurao Raghunath © 
Gavit : 


itra, Ou=VINT OBCS SBC Welfare Dept, 
692454783803b 1bf08be0ft2505a01eb578c6 1 edfbb827457be5 704f5b4400 


7351619557bcd3489ca14b4e0f644bi0 


(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल), 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व उप विभागीय अधिकारी (महसुल), 

आयुक्‍त समाज कल्याण (महाराष्ट्र राज्य पुणे), 

महासंचालक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे 
निवड नस्ती (मावक) 


